महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाचे 
नियामक मंडळ तसेच कार्यकारी समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्य नियुक्‍त करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी ०५२३/प्र.क्र.१८०/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १७ ऑगस्ट, २०२३ 
वाचा :- 

१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-०५१०/प्रक्र.१५०/फ-१, दिनांक 

20.92.2094 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-०५१०/प्रक्र.१५०/फ-१, दिनांक 

२८.०१.२०१६ 
३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-०८१९/प्रक्र.२६१/फ-१, दिनांक 

१३.०९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील प्राणी संग्रहालयांचे काम योग्यरीत्या पार पाडण्याकरीता झासनाने संदर्भ क्र.१ 
अन्वये महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ अन्वये 
महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाच्या मेमोरंडम ऑफ अण्डरस्टॅडिंग व नियमावलीला 
शासन मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. ३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाचे 
नियामक मंडळ व कार्यकारी समितीवर नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला 
आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाचे नियामक मंडळ व कार्यकारी समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्यांची आता नव्याने नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे . 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणच्या नियामक मंडळ व 
कार्यकारी समितीकरीता खालीलप्रमाणे नामनिर्देशित सदस्य तसेच स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्‍तीस 
शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नियामक मंडळाच्या नामनिर्देशित नाव / पदनाम व पत्ता 
सदस्यांचे वर्गवारी 


हिं राज्य शासनाकडून नियुक्‍त प्राणी | डॉ. राजकुमार जाधव, संचालक, राजीव गांधी 
संग्रहालयाचे प्रतिनिधी (दोन वर्षाकरिता) | प्राणीसंग्रहालय व वन्यजीव waht केंद्र, 


कात्रज, पुणे. 


०२. । राज्य शासनाकडून नियुक्‍त प्राणी | श्री. अनिल मोरेश्वर अंजनकर, भा. व. से. 
संग्रहालयाचे तज्ञ ( दोन वर्षाकरता) (सेवानिवृत्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी ०५२३/प्र.क्र.१८०/फ-१ 


०३ । राज्य शासनाकडून नियुक्‍त प्राणी | बाम्बे Taro हिस्ट्री सोसायटी, मुंबई. 
Weed वन्यजीव संवर्धन निगडित 
स्वयंसेवी संस्था 

(दोन वर्षाकरिता) 


नियामक मंडळाच्या नामनिर्देशित सदस्यांचा कार्यकाल सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 
पुढे दोन वर्ष राहील. 


अ.क्र कार्यकारी समितीवर नामनिर्देशित नांव / पदनाम व पत्ता 
सदस्यांचे वर्गवारी 

वि प्राणी संग्रहालयाचे प्रतिनिधी डॉ. संजय त्रिपाठी, अंचाळक, वीरमाता 
जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणीसंग्रहालय, 
भायखळा, मुंबई 

०२ | uy dale अधिकारी (प्राणी संग्रहालयाचे | डॉ. मयुर पावसे, पशुवेद्यकौय अधिकारी, 

काम करणारे) बाळासाहेब ठाकरे आंतरराष्ट्रीय उद्यान, 

गोरेवाडा, नागपूर 

03 । प्राणी संग्रहालय तज्ञ / अशासकीय संस्था । डा. शिरिष उपाध्ये, संचालक, वन्यजीव संशोधन 
केंद्र, गोरेवाडा, नागपूर 


कार्यकारी समितीच्या नामनिर्देशित सदस्यांचा कार्यकाळ सदर शासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून पुढे तीन वर्ष राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in ह्या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८१८११५३०७०५१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 

S | D D ES H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb6361F 


TU K A R A M 3ab6258c7e318f8c37f3ae7c36f2, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668 


B12EBA1DBODD8E284883B7BD7FA74DA65D, 
SAWA R D F KA R cn=SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


(सिध्देश UTS HR) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रत माहिती आणि उचित कार्यवाहीसाठी :- 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी ०५२३/प्र.क्र.१८०/फ-१ 


tof 
पु 


अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (waa), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१०) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ, नागपूर. 
१२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर/मुंबई (बोरीवली). 
१५) संचालक, केंद्रीय चिडीयाघर प्राधिकरण, नवी दिल्ली 
१६) प्रादेशिक उपनिदेशक (वन्यजीव), पश्चिम क्षेत्र, मुंबई 
१७)विभागीय आयुक्त, (सर्व महसूल विभाग 
१८)संचालक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था, पुणे 
१९) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण, नागपूर 
२०) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर 
२१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, नागपूर 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(शड 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


२२) मुख्य वनसंरक्षक/वनरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव), सर्व. 

२३) वनसंरक्षक तथा संचाळक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली. 

२४) मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व बोर व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 

२५) मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 

२६) वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 

२७) वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर 

२८)वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया 

२९) सर्व जिल्हाधिकारी 

३०) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

३१) उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) सर्व 

३२) सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी 

३३) डॉ. राजकुमार जाधव, संचालक, राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालय व वन्यजीव संशोधन केंद्र 
कात्रज, पुणे. 

४) श्री. अनिल मोरेश्वर अंजनकर, भा. व. से. (निवृत्त). 

34) डॉ. विष्णू प्रकाश, प्रधान शास्त्रज्ञ, उप संचालक, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी, मुंबई. 

३६) डॉ. संजय त्रिपाठी, अंचालक, वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणीसंग्रहालय, भायखळा, 
मुंबई 

३७) डॉ. मयुर पावसे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, बाळासाहेब ठाकरे आंतरराष्ट्रीय उद्यान, गोरेवाडा, 
नागपूर 

८)डॉ. शिरिष उपाध्ये, संचालक, वन्यजीव संशोधन केंद्र, गोरेवाडा, नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी ०५२३/प्र.क्र.१८०/फ-१ 


३९) आमटे अँनिमल पार्क, हेमलकसा/ स्नेक पार्क, कोल्हापूर / महाराजा शाहाजी छत्रपती प्राणी 
संग्रहालय, कोल्हापूर/पीपळ फॉर अँनिमल शोल्टर, वर्धा /बिबट सफारी, रोहा/ विरमाता 
जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणीसंग्रहालय, भायखळा (पूर्व), मुंबई-२७./ बॉम्बे Fare हिस्ट्री 
सोसायटी, मुंबई. 

४०) महाळेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई / नागपूर. 

४१) वन कक्षातील सर्व कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४२) फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


